महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी/डोंगराळ/अतिदुर्गम/नक्षलग्रस्त/ 
ग्रामीण/ठाहरी भागांमध्ये हासकीय योजनांची माहिती 
फिरत्या वाहनाद्वारे (मल्टिमिडीया मोबाईल व्हॅनद्वारे) 
प्रसिध्दीविषयक कार्ये करणाऱ्या संस्थांच्या यादीस 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.२१५/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मावज-२०१५/प्र.क्र.३२४/३४, 
दिनांक १४ जुले,२०१६ 
२) संचालक (माहिती) (प्रशासन) यांचे पत्र क्र.प्रदर्शाने-२०१९-२०/मो.व्हॅन प्रसिध्दी/का-६/१८६, 
दिनांक १८ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय :- 
शासकीय योजनांची माहिती फिरत्या वाहनाद्वारे (मल्टिमिडीया मोबाईल व्हॅनद्वारे) प्रसिध्दी 


विषयक कार्ये करणाऱ्या संस्थांच्या यादीस संदर्भाधिन अनु.क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १४ जुले, 
२०१९ पर्यंत मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर मुदत संपुष्टात आली आहे. 

२. फिरत्या वाहनाद्वारे (मल्टिमिडीया मोबाईल व्हॅनद्वारे) प्रसिध्दी करण्यासाठी अर्हताप्राप्त संस्थांकडून 
विहित कार्य पध्दतीने व विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यासाठी ई-निविदा पध्दतीची कार्यवाही सुरु करुन 
अंतिम यादी तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे दिनांक १४ जुले,२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या फिरत्या वाहनाद्वारे (मल्टिमिडीया मोबाईल व्हॅनद्वारे) प्रसिध्दी विषयक 
कार्ये करणाऱ्या संस्थांच्या यादीस नवीन यादी अस्तित्वात येईपर्यंत किंवा ३१ डिसेंबर,२०१९ यापैकी जे आधी 
घडेल तेथपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०१९०८२३१३०७१५६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i 
. of Maharashtra, ou=General 

R a शी k | ५ a n Adi Department, postalCode=400032, 
st=! 9» 
.228/6332f6edfebdfb05Sbf154f99ec0b0d9e6132 
603687530९, cn=Ramkisan Narayanrao 


Narayanrao Musale #50 


(रा. ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२. सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.२१५/३४ 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंर्क महासंचालनलय, मंत्रालय,मुंबई 

४. सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया, मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालये 

७. मे.जनहिता पब्लिकेशन प्रा.लि., बी-१४, एफ-२, पी.एस.नगर, विजयानगर कॉलनी, 
हैद्राबाद-५ ०० ०५७. 

८. मे. अँक्सीस अँडव्हर्टाइजिंग, १०२, वासन उद्योग भवन, तुलसी पाईप रोड, ळोअर परेल (पश्चिम), 
मुंबई-४०० ०१३. 

९. मे.बी.टी.एल.प्रो., ३२१, अष्टभुजा मंदीर गल्ली जवळ, AAR पेठ, पुणे-३०. 

१०. मे.वालीया अँन्ड कंपनी, २५२ बी, १ला माळा, शहापूर जत,नवी दिल्ली-११० ०४९. 

११. मे.अँगल अँडव्हर्टाइजिंग, 209, अलायंस प्रायमा, नवी पेठ, राजेंद्र नगर, सेनादत्ता, पोलीस 
चौकीजवळ, पुणे-४११ ०३०. 

१२. मे.दत्तात्रय अँडव्हर्टाइजिंग ६७-६८, मराठा कॉलनी, बडनेरा रोड, अमरावती. 

१३. निवड नस्ती/का-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


